RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


HALE 


VANI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक १४ ] 


शुक्रवार , जून १२, २०२० / ज्येष्ठ २२, 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


.. 


. 


असाधारण क्रमांक १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०२१, दिनांक ९ जून २०२० 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ कक ) खालील सूचनेसह कलम १५४ (१) खालील निदेश . 

बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील विनियम ३३( ३)( A) मधील प्रस्तावित फेरबदलाबाबत. 
क्रमांक. टिपीबी-४३२० / प्र.क्र.५१/ २०२० / नवि- ११.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला आहे) चे कलम ३१, पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना 
क्र.टिपीबी-४३१७ / ६२९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ /वि.यो. /नवि -११, दिनांक ८ मे २०१८ (यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करणेत आलेला 
आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “उक्त नियमावली " 
असा करणेत आलेला आहे ) ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट -ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी.) वगळून उक्त 
अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजूरी दिली आहे आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस सम क्रमांकाचे 
शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून २०१८ रोजी निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त नियमावली दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे आणि 
ज्याअर्थी, त्यानंतर शासनाने समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र दिनांक २९ जून २०१८ रोजी पारित केले असून सदर शुद्धीपत्रक व पुरकपत्र 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून २०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील सारभूत 
स्वरुपाचे बदल ईपी-१ ते ईपी-१६८ ला (ठराविक ईपी व निर्णयार्थ प्रलंबित ठेवलेल्या ठराविक तरतुदी वगळून) मंजूरी प्रदान केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूरीच्या अधिसूचनेत आणि मंजूर तरतूदीमध्ये टंकलेखनाच्या त्रुटी व चुका तसेच मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन 
नियमावलीतील काही तरतूदीच्या अर्थबोधाची स्पष्टता करून सुसंगती आणणे याकरिता शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शुद्धीपत्रक 
निर्गमित केले आहे; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १८-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १२, २०२०/ ज्येष्ठ २२, शके १९ ४२ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचे विनियम ३३( ३)( A ) हे शासन / बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या 
जमिनीवर त्यांचे कर्मचारी निवासस्थाने (staff quarters ) विकसित / पुनर्विकसित करण्यासंबंधी आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एम.एम.आर.डी.ए.) यांनी दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे शासनास सादर 
केलेल्या पत्राद्वारे आमदार निवासस्थान इमारतींचेविकास / पुनर्विकासासाठी उक्त नियमावलीचेविनियम ३३( ३)( A) अन्वये अतिरिक्त चटई क्षेत्र 
निर्देशांक अनुज्ञेय असल्याबाबत स्पष्टीकरण करण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. आणि ज्याअर्थी विनियम ३३( ३)( A) मध्ये आमदार 
निवासस्थाने इमारतीबाबत समावेश नसल्यामुळे एम.एम.आर.डी.ए. ने केलेल्या विनंतीनुसार स्पष्टीकरण देता येणार नाही . तथापि , आमदार 
निवासस्थान इमारती रहिवास प्रयोजनार्थ वापरल्या जातात ज्यामध्ये आमदार निवासस्थान इमारतीची रुमसह मालकी शासनाकडे राहते. तरी उक्त 
नियमावलीचेविनियम ३३( ३)( A) अन्वये अतिरिक्त चटई क्षेत्र आमदार निवासस्थान इमारतीकरिता अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त नियमावलीचे 
विनियम ३३ ( ३ ) ( A ) मध्ये सुधारणा 

करणे आवश्यक आहे. 
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीचेविनियम ३३( ३)( A ) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नमूद परिशिष्टामध्ये असल्याप्रमाणे फेरबदल 
( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे ) तातडीने करणे आवश्यक आहे, अशी शासन नगर विकास विभागाची 
खात्री झाली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम (१ कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट-कलम (१ कक) चे खंड( क) नुसार कोणत्याही व्यक्तीकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
मुदतीमध्ये हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सदर सूचना प्रसिध्द करीत आहे; 

शासनाकडून असेही कळविणेत येत आहे की, परिशिष्टात नमूद प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती/ सूचना शासन राजपत्रात 
सदर सूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उपसंचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस , ई-ब्लॉक , आझाद 
मैदान , महापालिका मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात. उपसंचालक, नगर रचना , बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या 
कालावधीत प्राप्त होणा- या हरकती/ सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल 


परिशिष्ट 


उक्त नियमावलीचेविनियम ३३(३ )( A )( १) मध्ये नविन परंतुक खालीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


प्रस्तावित तरतूद 


विनियम क्रमांक 

(१ ) 


( २ ) 


विनियम ३३ ( ३ )( A) ( १ ) मध्ये 
नव्याने समावेश करावयाचे परंतुक 


" Provided further that, FSIpermissible under this Regulation is also 
applicable for construction of quarters/ Hostel buildings for MLA/MLC 
by the State Government." 


" 


तसेच शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ ( १) अन्वये निर्देश देत आहे की , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १कक ) 
चे खंड ( ग ) अन्वये प्रस्तावित प्रस्थावित फेरबदलास शासन मान्यता प्रलंबित असेपर्यंत फेरबदल लगोलग अंमलात येईल 


सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ( कायदा /नियम ) या वेबसाईटवर www.maharashtra.gov.in देखील प्रसिद्ध 
करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

निर्मलकुमार पं . चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, जून १२, २०२० /ज्येष्ठ २२, शके १९ ४२ 


الله 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumabi 400 032 , Dated 9th June 2020 


NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No.TPB -4320 / 82 /CR -51/ 2020 /UD - 11.- Whereas , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred 
to as " the Said Act" ), the State Government vide Notification No. TPB -4317 /629/CR - 118 /2017 /DP /UD - 11 , 
dated 8th May 2018 (hereinafter referred to as " the said Notification ") has accorded sanction to the 
Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai along with the Development Control and Promotion 
Regulations- 2034 for Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Regulations") with modifications 
shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the substantial modifications as 
shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , Government has issued 
corrigendum of even number dated 22nd June 2018 as per which said Regulation has came into force 
from 1st September 2018 and whereas , thereafter Governmenthas issued a Corrigendum and Addendum 
of even number dated 29th June 2018 to the said Notification , which is published in GovernmentGazette 
dated 30th June 2018 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification dated 21st September 2018 has 
sanctioned EP - 1 to EP - 168 (Excluding certain EP and provisions which were kept in abeyance ) in the 
Development Control and Promotion Regulations - 2034 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra vide Notification dated 12th November 2018 has 
issued corrigendum in respectof some typographical errors and mistakes and also to clarify and co -relate 
certain provisions of sanctioned DCPR for its proper interpretation ; 

And whereas, Regulation 33 (3 )(A ) of the said Regulation pertains to Development/Redevelopment 
for construction of staff quarters of Govt. or its statutory bodies (including CISF ) orMCGM or its statutory 
bodies , on lands belonging to such Public Authorities ; 

And whereas , MumbaiMetropolitan Region Development Authority (MMRDA ), vide their letter dated 
23rd September 2019 has requested Government in the Urban Development Department to issue 
clarification so as to consider the category “MLA Hostel Building " (Member of Legislative Assembly , 
Government of Maharashtra ) to bemade eligible for availing the additional FSI under Regulation 33 (3 ) (A ) 
of the said Regulation . And whereas , as MLA Hostel Building is notmentioned in the said Regulation 
33( 3 )( A ), clarification as requested by MMRDA can not be issued , however, considering MLA Hostel 
Buildings are used for residential purpose .Wherein , ownership ofMLA Hostel Building along with rooms 
vest with Government. To availbenefit of additionalFSI under Regulation 33 ( 3)( A ) of the said Regulation 
in respect of MLA Hostel Buildings , necessary modification in Regulation 33( 3)(A ) is necessary ; 

And whereas, the Government in the Urban Development Department is satisfied that in the public 
interest it is expedient to modify the said Regulation 33 ( 3 ) (A ) of the said Regulation , as specifically described 
in the Schedule given below (hereinafter referred to as " the proposed modification ”). 

Now , therefore , after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1AA) of Section 37 of the said Act; and of all other powers enabling it in this 
behalf, Government hereby publishes a Notice for inviting objections and suggestions from any persons 
with respect to proposed modification , as required by clause (a ) of sub - section ( 1AA ) of Section 37 of the 
said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the 
said proposed modification willbe taken into consideration by the Government ofMaharashtra after the 
expiry of onemonth from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १२ , २०२० / ज्येष्ठ २२ , शके १९ ४२ 


TheGovernmentis further pleased to inform that any objections / suggestions in respect of the proposed 
modification mentioned in the Schedule may be forwarded ,before the expiry ofone month from the date of 
publication of this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette, to the Deputy Director of Town Planning., 
Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments, E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg , Mumbai 
400 001. Any objections or suggestions, which may be received by the Deputy Director of Town Planning , 
Greater Mumbai within the said period will be dealt with in accordance with the provisions of sub 
section ( 1AA) of Section 37 of the said Act. 


SCHEDULE 


New proviso to be added in Regulation 33 (3 ) ( A ) (1 ) as given below : 


Proposed Modification 


Regulation No. 

(1) 


Insert new provisio in 
Regulation 33 ( 3) ( A ) ( 1 ) 


( 2 ) 
" Provided further that, FSI permissible under this Regulation is also 
applicable for construction of quarters/ Hostelbuildings for MLA /MLC 
by the State Government. 


1 ) 


Further, the Governmenthereby issues directives under Section 154 (1 ) of the said Act that, pending 
sanction to the proposed modification under clause (c ) of Section 37 (1AA ) of the said Act by the Government, 
the proposed modification shall come into force forthwith . 

This Notice under sub - section ( 1AA) ofSection 37 of the said Act shall also be available on the Govt. 
of Maharashtra website : www.maharashtra.gov.in ( Acts/Rules ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


